महात्मा गांधी प्रशासन प्रशिक्षण संस्था,पुणे या 
संस्थेच्या वसतिगृहाकरीता आवऱ्यक वस्तू खरेदी 
करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेश क्र.- मबाआ-२०२४/प्र.क्र.११९/का.०७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ ऑक्टोबर, २०२४. 


संदर्भ: १. सामान्य प्रशासन विभाग,झासन निर्णय क्र.टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, 
दि.२३.०९.२०११. 
२. महिला व बाल विकास विभाग,झ्ञासन निर्णय क्र.मबाआ-२०१४/त्र.क्र.१८६/का-७, दि. 
२६.०२.२०२१. 
३. वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/का-७,दि.२५.०७.२०२४. 
४. आयुक्‍्त,महिळला व बाल विकास,पुणे यांचे पत्र क्र. मगांप्रसंपु/पुणे/होस्टेळ मागणी 
प्रशिक्षण/२०२४/२५/१७६, दि.०२.०९.२०२४. 


शासन आदेठा :- 


आयुक्‍त,महिळा व बाल विकास,पुणे यांनी संदर्भ क्र. ३ अन्वये महात्मा गांधी प्रशासन प्रशिक्षण 
संस्था,पुणे येथील हॉस्टेल मधील पूर्वीचे Mel sat dere व ड्रेसिंग टेबल या वस्तु कालबाह्य झाल्या 
असल्याने सदर वस्तु नवीन खरेदी करण्याकरीता रुपये ४,६१,०००/- (चार लाख ऐकसष्ट हजार रुपये 
weed) इतका निधी वितरीत करण्याकरीता शासन मान्यता देण्याबाबत विनंती केली होती. 
२. त्यानुसार सदर वस्तु नवीन खरेदी करण्याकरीता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता पुरवठा व 
साम्रगी या उद्दिष्टांतर्गत करण्यात आलेल्या तरतूदीपैकी रुपये ४,६१,०००/- (चार लाख एकसष्ट हजार 
रुपये फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. उपरोक्त निधीतून करावयाची खरेदी ही शासनाच्या खरेदी धोरणात विहित केलेल्या कार्य 
पध्दतीनुसार करण्यात येत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी विभाग प्रमुख म्हणून आयुक्‍त, महिला 
व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च हा सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. एक्स-१, २२३५ 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, मुख्य लेखाशीर्ष 2234 ॥७३२ मधील उद्दीष्टे २१, पुरवठा व साम्रगी या 
SARNIA उपलब्ध केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 
५. सदर निधी संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन परिपत्रकातील निर्देशानुसार वित्तरीत करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांक: मबाआ २०२४/प्र.क्र.११९/का-७ 


६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४१००७१८३४५५३७३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SAHEBRAO DHANRAJ BHOYE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
S A H E B RA O 2.5.4.20=201303bc41 ec fa4d14ccef33019b230317b03 


9f951887dd25d72febda91bf82, postalCode=400032, 


DHANRAJ BHOYE. पाडन 


38EFBE80C42926638012D340624F73C19, 
SAHEBRAO DHANRAJ BHOY! 
० भोये) 124.19.08 15:57:45 4-05'30' 


(साहेबराव भोये 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. सहसचिव,वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

३. उपसचिव,नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

४. अवर सचिव (का-४),महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

५. उपआयुक्त (प्रशिक्षण) महात्मा गांधी प्रशासन प्रशिक्षण संस्था,पुणे 

६. संबंधित कोषागार अधिकारी यांना माहिती व आव्यक कार्यवाहीसाठी.(आयुक्‍्त, पुणे मार्फत) 
७. निवड नस्ती, (का.७७, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


